नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 
करण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या दर्जाची 
त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षणाची 
सुधारीत व्यवस्था अंमलात आणण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण- २००८/१३३८/प्र.क्र.१७१/०८/नवि-२०, 
दिनांक ०२ मार्च, २००८. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, 
दिनांक २८ मार्च, २०१८. 

३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, 
दिनांक १८ जून, २०१९. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२०. 

प्रस्तावना :- 


राज्यातील विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. 
त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध विकासकामे 
करण्यात येतात. त्यामधून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा अपेक्षित मानकाप्रमाणे नसल्याच्या तक्रारी येत 
असल्याने अशा विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याबाबतचा निर्णय 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. उपरोक्त लेखापरीक्षण अधिक प्रभावी व 
परिणामकारकपणे करण्यासाठी राज्यातील नामांकित अभियांत्रिकी संस्था/ शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये/शासकीय तंत्रनिकेतने यांची संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २, ३ व ४ मधील “प्रपत्र-अ*, 
“प्रपत्र-ब” आणि “प्रपत्र-क” द्वारे निवड करण्यात आली आहे. सदर प्रपत्रात राज्यातील अजून काही 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतने यांचा समावेश करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थाकडून करण्यात येणाऱ्या विकास कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने 
व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मत्ता निर्माण व्हाव्यात यासाठी या कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून अधिक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २, ३ व ४ मधील “प्रपत्र-अ”, “प्रपत्र-ब” आणि “प्रपत्र-क” 
नामसूचीमधील संस्थेची नावे खालीलप्रमाणे अद्ययावत करण्यात येत आहेत. 


“प्रपत्र-अ” 


(शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, दि. १२.०३.२०१८ सोबतचे) 


नामांकित अभियांत्रिकी संस्था/ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये 


अ. क्र. 
शिक जवा College of Engineering Pune (COEP) 
2 Government College of Engg Karad 
३ Government College of Engg Aurangabad 
tof Government College of Engg Jalgaon 
4 Government College of Engg Amravati 
& Shri Guru Gobind Singh Institute of Engineering and Technology Nanded 
9 Sardar Patel College of Engg Andheri 
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University Lonere 
8 Walchand College of Engg Sangli 
| ao Government College of Engg Nagpur 
|, >. | Government College of Engg Chandrapur 
१२ Government College of Engg Yavatmal 
१२ Government College of Engineering & Research Avasari Khurd 


“प्रपत्र-ब” 


(शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, दि. १२.०३.२०१८ सोबतचे) 


अ. क्र. शासकीय तंत्रनिकेतने 
ae Government Polytechnic Bandra Mumbai 
२ Government Polytechnic Thane 
3 Government Polytechnic Pen 
tof Government Polytechnic Ratnagiri 
4 Government Polytechnic Malvan 
& Government Polytechnic Pune 
9 Government Polytechnic Karad 
Government Polytechnic Avasari 
8 Government Polytechnic Miraj 
| ao Government Polytechnic Kolhapur 
P= ती.” Government Polytechnic Solapur 
42 Government Residential Women's Polytechnic Tasgaon 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


अ. क्र. शासकीय तंत्रनिकेतने 
१२३ Government Polytechnic Nashik 
१5 Government Polytechnic Jalgaon 
१५ Government Polytechnic Dhule 
१६ Government Polytechnic Anamednagar 
१७ Government Polytechnic Nandurbar 
१८ Government Polytechnic Aurangabad 
१९ Government Polytechnic Beed 
२० Government Polytechnic Hingoli 
24 Government Polytechnic Osmanabad 
२२ Government Polytechnic Jintur 
23 Government Residential Women's Polytechnic Latur 
२४ Puranmal Lahoti Government Polytechnic Latur 
२५ Government Polytechnic Nanded 
२६ Government Polytechnic Amravati 
20 Government Polytechnic Knamgaon 
२८ Government Polytechnic Women's Yavatmal 
28 Government Polytechnic Washim 
30 Government Polytechnic Nagpur 
24 Government Polytechnic Arvi 
32 Government Polytechnic Sakoli 
३२ Government Polytechnic Gondia 
२४ Government Polytechnic Bramhapuri 
34 Government Polytechnic Chandrapur 
३६ Government Polytechnic Gadchiroli 
“प्रपत्र-क”* 


(शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३, दि. १२.०३.२०१८ सोबतचे) 


अ. क्र. नामांकित अभियांत्रिकी संस्था 
1१ IIT Mumbai 
२ VJTI Mumbai 
3 Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur (VNIT) 


०२. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या विकास कामे गुणवत्तापूर्ण 
पध्दतीने व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मत्ता निर्माण व्हाव्यात यासाठी या कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ 
यंत्रणेकडून अधिक प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्यासंबधीच्या सूचना समक्रमांकाच्या 
दिनांक २८ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कायम राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


०३3. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९१३१३१३२५८७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA 
PANDURANG ०» 
D 


N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
J OT BA postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=300d785e1 2fdc19db061 2f1 ffdf83 

e54efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7eece65, 
J A D H AV cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 

Date: 2021.09.13 18:08:28 +05'30' 

(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर. 

. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुंबई. 

. आयुकत, सर्व महानगरपालिका. 

. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (सर्व संबंधित) 

. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने (सर्व संबंधित) 

. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


